जल जीवन मिठान कार्यक्रमांतर्गत सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 

मौ. पलाना, ता. कारंजा, जि. वाशिम नळ पाणी 
पुरवठा योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा - २०२३/प्र.क्र. ६९ /पापु १३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: १६ मे, २०२३. 


शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०. 
शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८ (भाग-२)/पापु-१०, दिनांक १० मार्च, २०२१. 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम यांचे मुळ तांत्रिक 
मान्यता आदेशा दिनांक, ०३.०२.२०२२ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
ग्रापापुवि/३२९/२०२२, दिनांक २२.०२.२०२२ 

शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०२२/प्र.क्र.८१ /पापु-१०, दिनांक ०२ मे, २०२२ 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम यांचे सुधारीत 
तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. रेचिशा./तां.मां./”१६१९/२०२२, दिनांक, १३.०९.२०२२ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम यांचे पत्र 
जा.क्र.जिपवा/ग्रापापुवि/ता.शा./१६३६/२०२२, दिनांक १५.०९.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


मौ. पलाना ता. कारंजा, जि. वाशिम येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेचा सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम यांचेकडून संदर्भ क्र. 
०७ येथील पत्रान्वये WIT झाला आहे. सदर योजनेस कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 


जिल्हा परिषद, वाशिम यांनी योजनांच्या मुळ अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये तांत्रिक 


मान्यता प्रदान केली आहे. मौ. पळाना ता. कारंजा, जि. वाशिम नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 


अंदाजपत्रकास संदर्भीय क्रमांक ४ अन्वये मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार 


योजनेच्या जादा दराच्या निविदा स्वीकृतीमुळे योजनांचे अंदाजपत्रक सुधारित करण्यात आले आहे. 


उपरोक्‍त मौ. पलाना ता. कारंजा, जि. वाशिम नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःसुप्रमा - २०२३/प्र.क्र. ६९ /पापु १३ 


शासन निर्णय :- 
मौ. पलाना ता. कारंजा, जि. वाशिम नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या जादा दराच्या निविदा 
स्वीकृतीमुळे योजनेच्या रु. ५७,९५,८००/- (अक्षरी रुपये सत्तावन्न लाख पंचाण्णव हजार आठशे फक्त) 
इतक्या रकमेस पुढील अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी 

१. उपरोक्त नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. 

२. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता 
देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

३. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, वाशिम यांच्याकडून 
योजना प्रत्यक्षात पुर्ण झाली आहे, या आठ्ायाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार 
राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी 
आणि अशा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते 
सुधारण्यात यावेत. 

४. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) या साठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी,योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 

५. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा 
परिषद) योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 

६. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या 
देखाभाल दुरुस्ती अभावी ; वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/nonpayment 
of electricity of bills) ¢¢@ पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना 
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ 
करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहील. 

७. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुप्रमा - २०२३/प्र.क्र. ६९ /पापु १३ 
८. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत GACT केळी जाणार नाही याची जबाबदारी 
जिल्हा परिषदेची राहील. 

९. या योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना नमुद 
केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

१०.सदरची निविदा प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडण्यात आली आहे,याची खातरजमा जिल्हा 
परिषद स्तरावर करण्यात यावी. 

११. जल जीवन Pa अंतर्गत प्रशासकीय खर्च अनुज्ञेय नसल्याने सदर योजनेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकातील ४ टक्‍के प्रशासकीय खर्च वगळण्यात यावा. 

१२. केंद्र व राज्य शासनामार्फत वस्तु व सेवा कराबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
अधिसूचना व शासननिर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांना अनुज्ञेय वस्तु व सेवा कराच्या रकमेची अदायगी करण्यात यावी. 

2. मौ. पलाना ता. कारंजा, जि. वाशिम या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत किमंतीतील 
वाढीव खर्च हा मागणी क्र. वाय-०२, जिल्हा परिषद योजनांतर्गत अनुदाने (०२)(१५) नळाद्वारे पाणी 
पुरवठा योजना जलजीवन Far कार्यक्रम यासाठी अनुदान (केंपुयो-राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम),३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ळेखाशीर्ष (२२१५ २०७१) या लेखाशीर्षाखाळील मंजुर अनुदानातुन 
भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. मौ. पलाना ता. कारंजा, जि. वाशिम नळ पाणी पुरवठा योजनेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही 
वित्त विभागाच्या दिनांक १७.०४.२०१५ च्या क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या 
शासन निर्णयातीळ भाग पहिला, उपविभाग-३ Helles अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहेत. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१२१८२७२४२६२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SNEHA RAMESH BORGE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SNEHA च ais 


SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=988901809dfcd510940c674bb051f 
e0eb2ac523eb262d1e366cf72319965e109, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E812B1202388E0FD2F3E16B 


BORGE —escrsriey sence 
(स्नेहा बोरगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुप्रमा - २०२३/प्र.क्र. ६९ /पापु १३ 
२ 


) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 
) मा. विधानमंडळ सदस्य (स्वी 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
६) जिल्हाधिकारी, वाशिम. 
) 
) 
) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 
अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वाशिम. 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, वाशिम 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, वाशिम. 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासने (पापु-०४ व २०) पा. पु. व स्व.वि., मंत्रालय,मुंबई-३२. 
निवड नस्ती कार्यासन पापु-१३. 


Go 
११ 


१३ 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 


Ee) 
we ee Te OL LSS OO a iO se IDC कळी, a Sl I el see 


२२ 
२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


